सन २०२३-२४ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी (Tsp) निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ - २०२३/प्र.क्र.९६/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.एनआरएलएम- 
२०११/प्र.क्र.१९६/योजना-३, दिनांक १८ जुले, २०११. 
२. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.मजिअ-२०२३/प्र.क्र.१६/योजना-३, दिनांक १२ 
ऑक्टोबर, २०२३. 
३. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.मजिअ-२०२३/प्र.क्र.९६/योजना-३, दिनांक ०१ 
जानेवारी, २०२४. 
४. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१२०२५/०१/२०२३-आरएल 
(एनआरएलएम_६४सी), दिनांक २४ जानेवारी, २०२४. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएसआरएलएम, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. 
एसएसआरएलएम/लेखा/४६२७/२०२४, दिनांक २५ जानेवारी, २०२४. 
६. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०८/कार्यासन-६, दिनांक १४ 
फेब्रुवारी, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियान (MSRLM) अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी (TSP) अर्थसहाय्य या योजनेकरिता 
संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये दुसर्‍या हप्त्याचा पहिला टप्पा म्हणून रु.२१,६६,०१,०००/- इतका निधी 
वितरीत केळेला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झालेळा आहे. सन २०२३-२४ 
मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रम (TSP) 
केंद्र हिस्सा (२५०१ २९६२) याकरिता रु.२०७,५२,८०,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आली असून त्यापैकी रु.४३,३२,०२,०००/- इतकी रक्कम अद्यापर्यंत वितरीत केली आहे. तसेच केंद्र 
हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ २७९३) याकरिता रु.५०,८८,०२,०००/- (मूळ अर्थसंकल्पीत तरतूद 
रु.२२,००,००,०००/- + पुरवणी मागणी तरतूद रु.२८,८८,०२,०००/-) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आली असून त्यापैकी रु.२८,८८,०१,३३४/- इतकी रक्कम अद्यापर्यंत वितरीत केली आहे. 
आता सदर केंद्र हिस्सा रु.२१,६६,०१,०००/- व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा रु.१४,४४,००,६६७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०२३/प्र.क्र.९६/योजना-३ 


असा एकूण रु.३६,१०,०१,६६७/- इतका निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 

शासन निर्णय :- 

१. सन २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत आदिवासी 
घटक कार्यक्रम (TSP) केंद्र हिस्सा (२५०१ २९६२) याकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रु.२१,६६,०१,०००/- (रुपये एकवीस कोटी सहासष्ट लाख एक हजार फक्त) व केंद्र हिस्सा समरुप 
राज्य हिस्सा (२५०१ २७९३) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.१४,४४,००,६६७/- (रुपये चौदा कोटी 
चौव्वेचाळीस लाख सहाशे सदुसष्ट फक्त) असा एकूण रु.३६,१०,०१,६६७/- (रुपये छत्तीस कोटी दहा 
लाख एक हजार MER! सदुसष्ट फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळी (8.1).9 द्वारे 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्‍कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. तसेच 
वितरीत निधी कोषागारातून थेट SNA खात्यात वर्ग होण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 

३. सदर रक्कम रु.२१,६६,०१,०००/- (रुपये एकवीस कोटी सहासष्ट लाख एक हजार फक्त) 
इतका खर्च “मागणी क्र.टी-५, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०१, एकात्मीकृत 
ग्रामविकास कार्यक्रम, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०७) 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियानासाठी वित्तीय सहाय्य (केंद्रचा हिस्सा) (कार्यक्रम), ३३, 
अर्थसहाय्य (२५०१ २९६२” या लेखाशिर्षाखाळली व रु.१४,४४,००,६६७/- (रुपये चौदा कोटी 
चौव्वेचाळीस लाख सहाशे सदुसष्ट फक्त) इतका खर्च “मागणी क्र.टी-५, २५०१, ग्रामविकासासाठी 
विशेष कार्यक्रम, ०१, एकात्मीकृत ग्रामविकास कार्यक्रम, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०४) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान (राज्याचा हिस्सा) 
(कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२५०१ २७९३)” या ळेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांनी 
खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर निधी 
खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशीर्षानिहाय / उपलेखाशीर्षानिहाय साध्य झालेल्या भौतिक उद्दीष्टाबाबतची माहिती, 
निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक, संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, आदिवासी विकास विभाग व ग्राम विकास विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांनी 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक 
कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०२३/प्र.क्र.९६/योजना-३ 


जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर 
संनियंत्रण ठेवता येईल. 

६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रात मात्र वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 

७. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 

८. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 

९. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ व ०८ डिसेंबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय 
विभागांने त्यांचे स्तरावर वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१३०४४००२२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sangeeta 


S a Nn g e eta Madan Kholgadge 


DN: cn=Sangeeta Madan 


M d Kholgadge, o=Rural 
a a Nn Development Department, ou, 
email=sangeeta.kholgadge@nic.i 


n, c=US 
K h O | g a d g € Date: 2024.02.15 14:24:21 +05'30' 


(सं.म.खोलगाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी 
दिल्ली. 
३) आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०२३/प्र.क्र.९६/योजना-३ 


५) उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे. 

) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

) कक्ष अधिकारी (का.६/का.१७) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) वित्त विभाग (व्यय-१४) व (अर्थ-१९) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


